स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. वित्तीय वर्ष सन २०१८-२०१९. 

६० नागरी स्वराज्य संस्था 

रक्‍कम रूपये ६२.६८८६ (केंद्रीय हिस्सा ६०%) व 
रूपये ४१.७९२४ ( राज्य हिस्सा ४०%) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२८६/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा: 


१) केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक १/७/२०१५-७8॥॥ [Computer No. 
३१०४७०६], दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१८. 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, 
दिनांक १५.०५.२०१५. 

३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८. 


शासन निर्णय: 

देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ 
व चांगले आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने 
“स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने ६० शहरांचे रुपये ३५८.२२ कोटी किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र 
शासनास सादर करण्यात आले होते. त्यामध्ये केंद्र शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा रुपये १२५.३८ कोटी एवढा 
आहे. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. १ येथील दिनांक ०७.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये अनुज्ञेय हिस्सा रुपये 
१२५.३८ कोटी पैकी पहिला हप्ता म्हणून रुपये ६२.६८८६ कोटी एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील ६० नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी वितरीत केलेला 
पहिल्या हप्त्याचा निधी रुपये ६२.६८८६ कोटी (रूपये बासष्ठ कोटी अडुसष्ठ लक्ष शह्याऐंशी हजार फक्त) 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२८६/नवि-३४ 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
क्र आलेली निधी रूपये 
अ महानगरपालिकांना 
र्‌ मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, २६,२१,६३,३४१/- 
१९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ ART) (रूपये सव्वीस कोटी 
अभियानासाठी महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ७५%), | एकवीस लक्ष त्रेसष्ठ हजार 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत तीनशे एक्केचाळीस फक्त.) 
बो नगरपरिषदांना 
ष्‌ मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, ३५,९३,६४,०३९/- 
१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७८) स्वच्छ ART) (रूपये पस्तीस कोटी 
अभियानांतर्गत नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक | त्र्याण्णव लक्ष चौसष्ठ हजार 
अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत एकोणचाळीस फक्त.) 
क) नगरपंचायतींना 
| मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, ५३,५९,१४२/- 
१९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०३) स्वच्छ भारत (रूपये त्रेपन्न लक्ष 
अभियानांतर्गत नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, | एकोणसाठ हजार val 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत बेचाळी फक्त.) 
४. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील ६० नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 


नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्रशासनाने राज्यासाठी 


पहिल्या हप्त्याचा निधी रुपये ६२.६८८६ कोटी (रूपये बासष्ठ कोटी अडुसष्ठ लक्ष शह्याऐंशी हजार फक्त) 


वितरीत केलेला आहे. संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार अर्थसंकल्पीत निधीच्या 
७०% मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता देण्यात आळी आहे. त्याअनुषंगाने राज्य हिस्सा रूपये 
४१,७९,२४,३५७/- (रूपये एक्केचाळीस कोटी एकोण ऐंशी लक्ष चोविस हजार Gal सत्तावन्न मात्र वितरीत 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित 
लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात 


आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत प्रस्तावित वितरण 
क्र. निधी रूपये रूपये 

31) महानगरपालिकांना 

; मागणी क्रमांक-एफ-२, 2299, नगरविकास, (८०) 


सर्वसाधारण, १९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, 
(७७ स्वच्छ भारत अभियानासाठी 
महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%), 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) 
योजनांतर्गत 


(००) 


३३७,५०,००,००० 


१७,४७,७५,५६१ /- 
(रूपये सतरा कोटी 
सत्तेचाळीस लक्ष 
पंच्याहत्तर हजार 
पाचशे एकसष्ठ 
फक्‍त.) 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२८६/नवि-३४ 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत प्रस्तावित वितरण 

क्र. निधी रूपये रूपये 

बो नगरपरिषदांना 

१ मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) | २२५,००,००,००० | २३,९५,७६,०३४/- 
सर्वसाधारण, १९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (रूपये तेवीस कोटी 
(७९) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नगरपरिषदांना पंच्याण्णव लक्ष 
सहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%), ३१, सहायक अनुदाने शाहात्तर हजार 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत चौतीस फक्त.) 

®) नगरपंचायतींना 

7 मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) | १४०,००,००,००० ३५,७२,७६२/- 
सर्वसाधारण, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (रूपये पस्तीस लक्ष 
(०४) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नगरपंचायतींना बहात्तर हजार सातशे 
सहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%), ३१, सहायक अनुदाने बासष्ठ फक्‍त.) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत 


५. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर 
रकमेचे देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर 
निधी आहरित करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थानिहाय वाटप, सोबतच्या विवरणपत्रात जोडले आहे. त्यानुसार या निधीचे वितरण संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्याची कार्यवाही राज्य अभियान संचालकांनी करावी. 


६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक २ 
एप्रिळ, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
अन्वये ३१, वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
असून सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ पैकी ७ (१)आ, ७(३), ७(४) या प्रकरणी लागू नाही. 
सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७(२) बाबत नमूद करण्यात येते की, केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी 
केंद्र शासनाच्या हिऊ्याचा निधी वितरीत करावयाचा असल्याने त्यामधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून 
येणे असलेली रक्‍कम समायोजित करणे शक्‍य नाही. तसेच सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ 
(५,६,७,८,९) मध्ये नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


८. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक २, 3 या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत 
नमुद करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्यित योजना नाही, तथापि केंद्र शासनाकडून 
निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-३९९/अर्थोपाय, दिनांक 
२८/८/२०१८ अन्वये करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२८६/नवि-३४ 


९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.ई६९/अर्थ-३ दिनांक Wwe, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते कि, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दिनांक २ 
एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील 
अनुक्रमांक १, २, ३,४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ८ 
संदर्भातील तपासणी सुचीमधीळल अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. तसेच शासन परिपत्रक वित्त 
विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील लागू असलेल्या उर्वरित सर्व 
अटींची पूर्तता होत आहे. 

qo. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील ७ 
(१) अ अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये रुपये ६२.६८८६ कोटी निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


११. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:अनौ-३९९/अर्थोपाय, दिनांक 
२७/८/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२७१८२१०३०४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
शी Digitally signed by Kailas Madhukar Badhan 
Kailas Madhukar 2 ia.cielenwiesenar.c- 


Maharashtra, OU = Urban Development 
Badhan 1 iain 
(कैलास बधान) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
. आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


स्वच्छ भारत मिठन 


अ.क्र. महसूली विभाग | नागरी स्थानिक प्रकल्प किंमत केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा नागरी स्थानीक राज्य हिस्सा | केंद्रहिस्सा१ला एकूण वितरण 
संस्था स्वराज्य संस्था ।वितरण१ ला हफ्ता हफ्ता 


महानगरपालिका (२२१७९७५२ 


क कल्ला कळ कका ळक क्कयकक कका कवळ 
कोकण [wearer | ३5८०50062 _|_ त्व | ळकरळळ | कवकक2 | इव | कळकळ 
अर्ननद [__ ततर |. 5३०6८0 | ७० कळकळ ककत | कळ | ८9% 
नदेड Rc  झळक | ब्व्कव्कप  ८्लककळ 
SC | कक | ऊळ | ळक | सक कफज | फसत 
wi vagcouesay_ | swavance_ | penwonnen | ककत | कळप | सत्तत्कत | कतार 
नगरपरिषद (२२१७ ९७७९) 
बक CA ळकत सकत ऊतक 
तरत. एकक 5०८८७ | कक कळकळ | कतर | कर 
jovi कळक ळक कळक [acres [aaa 
safe [emcee [eave | ककत [eo कवळ" 
कलल्ना कक्कर | ८ वत क| कस जळत 
किबलक्स | ततक | ३ ककव | ळकत ८ ककत 
areata | ककत | कटक कळकळ | ३ कन 
क्हक्र | क| करकर क्क | क्क झटकत | जत 
ग्र rem कवक | eee | 259 कक [are 
जात व| कस | सकर | ळत बक | बत 
वेल्लल | २कत्र | ७०७ कव | ००३ स्वत | इकत 
जस्वेड | $कटक | ककत | कट | ककत झळ | खलळ 
जड वकक | कसत | क्क [waaay [soem | कवळ 
ज्लनन्द | सक८८व्र | इकत कळक | ३०कव | ककत | कळवळ 
ज्र कक | झक कळक | ३८७८७८ ककरळन 
arenas AT | ळ८८ | सकत कळक ककव | ८०० | कळ 
so eae ट्क | झत्कळ | ककत | उक | कक असक 
nc eras सकट [cavers | ऊळ | क्क कळ [ea 
ae free मित्व | २७८७ कळ [ase | ककत [mae [wa 


१०९८१८१२५ 
९२९२९९७४७० 
२९२८०८३६७५ 


2 क 
x 
र 
a a 
g 


अमरावती ७३६३२४१ 


२ अमरावती ८४०७३८० 


३ 


ii 


4) 
4 


अमरावती ८८७०३३५ 
94088433 
93233826 


१८००८२० 


अमरावती 
५ अमरावती 
६ अमरावती 


oC 


अमरावती ७७०११०१ 


अमरावती २९५४१५७ 


५८२०८०२ 


ici 


VWIEYCBAY 
६५६६५८३ 
८९४३६२३ 

२६१६०६२० 

२६६२५९५३ 

२६९०००२६ 

२२१४५९१५ 

१९८७७४५२ 


ay 


१२ |aTARTadt 


१३ औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


me) 
[oe 


१५ औरंगाबाद 


pe) 
mn 


६७७५८५० 


८०४५९५६५८५ 


5) S| S| तिकड 0: 
al] त्रा a 
ap} Sb} Sb 

Hl | 


स्वच्छ भारत Fart 


अ.क्र.| महसूली विभाग | नागरी स्थानिक प्रकल्प किंमत केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा नागरी स्थानीक राज्य हिस्सा | केंद्रहिस्सा१ला एकूण वितरण 
संस्था स्वराज्य संस्था ।वितरण१ ला हफ्ता हफ्ता 


औरंगाबाद जालना १६५२३९९११ ३८५५५९७९ ६८८४९९६३ १९२७७९९० ४८१९४९७३ 
ae cea 8050059 तर Dee 


A 
° 


A) 
-0 
4 


al 


A] A] 4 
०८ | wy] 24 


औरंगाबाद 


an 
-0 
द 
4 


An] 2 
०८ | “६७ 


AN 
eas 


a= | 


4) a; a} aj 


4 


०८ | CC] CC] KC] KC] KC] ० | wl] wl] wl w 
MO} LS] KC] wt] vA] -0 0 | ० | ९ | ७ | m 
4 


4 


स्वच्छ भारत Fart 


नागरी स्थानिक केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा नागरी स्थानीक राज्यहिस्सा | केंद्रहिस्सा१ला एकूण वितरण 
संस्था स्वराज्य संस्था वितरण १ ला हफ्ता हफ्ता 


नगरपंचायत (२२१७ ९७९७) 


अ.क्र.| महसूली विभाग | नागरी स्थानिक किमत कद्र हिस्सा राज्य हिस्सा नागरी स्थानीक राज्य हिस्सा द्र हिस्सा१ला एकूण वितरण 
संस्था स्वराज्य संस्था ।वितरण१ ला हफ्ता हफ्ता 


| एकूण (क) ३०६२३६७० ७१४५५२३ १२७५९८६३ ३५७२७६२ ५३५९१४२ ८९३१९०३ 
एकूण (H+I+H) ३५८२२०८७५६ १२५३७७३०६८ १४९२५८६९८१ ४१७९२४३५७ | ६२२६८८६५२१ 


i Digitally signed by Kailas Madhukar Badhan 
Kal | as M ad h U kar Bad han DN: CN = Kailas Madhukar Badhan, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = Urban Development Department 
Date: 2018.10.03 14:55:03 +05'30' 


(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


